महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. १२१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- १ महिला व बालविकास विभाग शा.नि.क्र.मबाआ-२०१६/प्र.क्र.१२३/का-७ अ, दिनांक २५.०७.२०१७ 
२) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.१०.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


श्री. पदम मोतीलाल परदेज्ञी, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये महिला व बाल विकास विभागांतर्गत गट ब संवर्गातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव या पदावर प्रथमत: एक वर्ष अथवा सदर पदावर सरळसेवेने अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्री. परदेशी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव या पदावर 
दिनांक २८.०८.२०१७ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री. परदेशी, कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक २७.०८.२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. परदेशी, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच 
दिनांक २७.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०८१७१०३९९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
श्री.प.मो.परदेशी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव. 


) अपर मुख्यसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सचिव , महिला व बाल विकास विभाग, न.प्र.भ., मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) आयुक्त, महिलाव बालविकास आयुक्तालय, पुणे. 
8) विभागीय उप आयुकत, महिला व बालविकास, नाशिक विभाग, नाशिक 
) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बा.क.), जिल्हा परिषद, जळगांव 
) निवडनस्ती . 


